हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रमातंर्गत राजभवन, 
पुणे येथील १ मे.वॅ.क्षमतेच्या पारेषण संलग्न 
सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पास निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः बियुडी-२०१७/प्र.क्र.३२२/ऊर्जा-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ०३२. 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२१. 

संदर्भ : 

१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.३२२/उर्जा-७, 

दि ०४.०१.२०१९. 


शासन शुद्धिपत्रक : - 


हरित ऊर्जा निधी कार्यक्रम लेखाशीर्ष क्र.२८१००१२३ अंतर्गत वित्तवर्ष सन-२०२१-२२ मध्ये 
राजभवन पुणे, येथील १ मे.वॅ.क्षमतेच्या पारेषण संलग्न सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्पाकरिता उपरोक्त 
शासन निर्णय दि. १७ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये रक्‍कम रु.६९.२०/- लाख इतका निधी महाऊर्जास 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परि. ५ मध्ये “मागणी क्रमांक-के-६, मुख्य लेखाशीर्ष - २८१०, नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा साधने, राज्यांतर्गत योजना (००) (०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीतून 
भागविलळेला खर्च (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५०, इतर खर्च (२८१००१२३)" असे 
लेखाशीर्ष नमूद केले आहे, यामधील ३१ सहायक अनुदाने हा शब्द वगळून वाचावे. 
७. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/॥ी8व85॥0[8.90४९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११७३५१८७३१० असा आहे. 
हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
PUNDLIK BADGERI #=« 


(प्र. पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे. 
२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा), मुंबई- Yoo ००१ 
३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५.वित्त विभाग/व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय मुंबई-३२. 
६.नियोजन विभाग/कार्यासन-१४६१, मंत्रालय मुंबई-३२. 
७.अवर सचिव ( रोख/प्रशासन ), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
८.अवर सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९.निवड नस्ती, ऊर्जा-७. 


